आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET 
प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आणि प्रकल्प 
अंमलबजावणी कक्षासाठी प्रतिनियुक्तीने / बाह्य 
यंत्रणेद्वारे भरावयाच्या एकूण ११६ पदांच्या 
आकृतीबंधास / पद निर्मितीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. मॅग्नेट ०६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १४ जुले, २०२२ 


वाचा:- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. HAF ०११८ /प्र.क्र. १३ /२१-स, 
दि. ३०.०९.२०२० 

2) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना १०२०/प्र.क्र. १८३ /२१-स, 
दि. ०९.१०.२०२० 

३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. HIF ०११८ /प्र.क्र. १३ /२१-स, 
दि. १९.१०.२०२० 

४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन पत्र क्रमांक AMIS ०९२०/ प्र.क्र.१७६ /२१-स, 

दि. २१.१०.२०२१ 
५) वित्त विभागाचे पृष्ठांकन क्रमांक पदनि - २०२२/ प्र.क्र. ०६/ आपुक दिनांक २३.५.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प 
(Maharashtra Agribusiness Network-MAGNET) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये & वर्षांसाठी 
राबविण्यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. कृपमं ०११८ / प्र.क्र. १३ / २१-स, दि. 
३०.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.योजना १०२०/प्र.क्र.१८३/२१-स, दि.०९.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प 
राबविण्याकरिता संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प 
(MAGNET) संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मॅग्नेट संस्थेमार्फत सदर प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. PIA ०११८ 
/प्र.क्र.१३/२१-स, दि.१९.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पाचे सनियंत्रण करणे, प्रकल्प 
अंमलबजावणीमध्ये धोरणात्मक बदल करणे, अंदाजपत्रक व प्रशासकीय बाबींना मान्यता व 
आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल करणेसाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती 
स्थापन करण्यात आलेली आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक मनुष्यबळाचा आकृतीबंध 
प्रकल्पाच्या लोन निगोशिएडनच्या बैठकीत आशियाई विकास बँक, केंद्रीय अर्थव्यवहार विभाग, वित्त 
मंत्रालय, भारत सरकार आणि राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेअंती अंतिम करण्यात 
आलेला होता. दि.३० सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार सदर मनुष्यबळ आकृतीबंधास राज्यस्तरीय 
सुकाणू समितीची मान्यता आवश्‍यक होती. त्यानुसार दि.०७.१०.२०२१ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 


अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठकीत एकूण ११६ पदांच्या आकृतीबंधास 
देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून, शासन पत्र क्रमांक मॅग्नेट-०९२०/प्र.क्र.१७६/२१-स, 
दि.२१.१०.२०२१ अन्वये इतिवृत्त निर्गमित केले आहे. तद्‌ृनंतर नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जिवन व 
पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी वित्त विभागाने दि.१०.९.२००१ च्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.२९.०४.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मॅग्नेट 
प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी ४४ व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षासाठी ७२ अशी एकूण ११६ 
पदे प्रतिनियुक्तीने अथवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी निर्माण करण्यास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
वित्त विभागाचे पृष्ठांकन क्रमांक पदनि- २०२२/ प्र.क्र.०६/ आपुक दिनांक २३.५.२०२२ अन्वये इतिवृत्त 
निर्गमित केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाकरिता मॅंग्नेट प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्षासाठी ४४ व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षासाठी ७२ अशी एकूण ११६ पदे प्रतिनियुक्तीने 
अथवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी निर्माण करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी 
करण्यासाठी वित्त विभागाने दि.१०.९.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.२९.०४.२०२२ रोजीच्या बैठकीत विषय क्रमांक २१ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी ४४ व प्रकल्प अंमलबजावणी 
कक्षासाठी ७२ salt एकूण ११६ पदे विवरण पत्र अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिनियुक्तीने अथवा कंत्राटी 
पद्धतीने भरण्यासाठी निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ११६ 
पदांपैकी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षांसाठी आवश्‍यकतेनुसार प्रत्यक्ष पदे 
भरण्याचे अधिकार प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट प्रकल्प यांना राहतील. त्याचप्रमाणे कृषि पणन मंडळाकडून 
आवश्यक प्रतिनियुक्‍तीची पदे उपलब्ध न झाल्यास सदर पदे आवश्यकतेनुसार बाह्यस््रोत यंत्रणेद्वारे कंत्राटी 
तत्वावर नियुक्‍त करण्याचे अधिकार Ae प्रकल्प संचालक यांना राहतील. 


३. प्रकल्पांतर्गत बाह्यस्रोत यंत्रणेद्ठारे नियुक्‍त करावयाच्या सर्व पदांवरील नियुक्त्या त्रयस्थ मनुष्यबळ 
पुरवठा संस्थेमार्फत प्रकल्प संचालकांच्या मान्यतेने करण्यात याव्यात. ज्या पदांची कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे 
करून घेताना शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. २७.४.२०२२ मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. प्रकल्प कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर Teed यंत्रणेद्वारे नियुक्‍ती दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात येतील व कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा शासकीय सेवेत समावेश 
करण्यात येणार नाही. प्रकल्प संचालकांनी बाह्यसरोत यंत्रणेशी करारनामा करतेवेळी याबाबत योग्य ती 
खबरदारी घ्यावी व gered यंत्रणेद्वारे नियुक्‍त अधिकारी/कर्मचाऱयांचा शासनावर कोणतेही दायित्व 
निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


श्‌. बाह्यस्रोत यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांना प्रस्तावित केळेले एकत्रित वेतन हे सदर पदाकरिता 
वेतनाची विहित केलेली कमाल मर्यादा आहे. वेतनाची विहित कमाल मर्यादा निश्चित करणे व त्यामध्ये 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 


आवड्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार Ae संस्थेच्या नियामक मंडळास असतील. उमेदवाराची 
गुणवत्ता व अनुभव विचारात घेउन सदर पदाकरिता विहित केलेल्या कमाल वेतन मर्यादेत उचित वेतनावर 
पात्र उमेदवारांची नियुक्‍ती प्रकल्प संचालक करु शकतील. कंत्राटी अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या कामाचे 
प्रतिवर्ष मूल्यमापन करुन त्यांच्या वेतनात उत्तरोत्तर उचित वाढ करण्याचे अधिकार प्रकल्प संचालक यांना 
असतील. 


५. महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पाकरिता मंजूर करण्यात आळेली एकूण ११६ पदे 
प्रकल्प कालावधीपर्यंत मॅग्नेट संस्थेच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यात येत असून 
प्रकल्पाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदर पदे आपोआप व्यपगत होतील. 


६. प्रकल्पामध्ये नियुक्‍त करावयाच्या सर्व पदांकरिता आवश्‍यक पदनिहाय शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. 
बाबी निश्चित करणे अथवा त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार मॅग्नेट संस्थेच्या नियामक मंडळास राहतील. 


७. महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पाकरिता एकूण ११६ मंजूर पदांच्या वेतन 
भत्त्यावरील व वेतनेतर खर्च " मागणी क्रमांक- व्ही ०३-४४३५- इतर कृषिविषयक कार्यक्रमावरील भांडवली 
खर्च (०१), पणन आणि गुणवत्ता नियंत्रण १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (09) 
बाहय सहाय्यित प्रकल्प (09) (०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प 
(AACR हिस्सा ३०%) (४४३५००४८),५४ -गुंतवणुका" ह्या लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध तरतुदीमधून 
करण्यात यावा. त्यासाठी उप सचिव /सह सचिव ( पणन ) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना " नियंत्रण अधिकारी " आणि कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा सहकार पणन व वद्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना " आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने दिनांक २९ एप्रिल, 
२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३०३/आपुक,दि.१०.०६.२०२२, अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४/साउ,दि.२६.०६.२०२२ व अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१७१/२०२२/सेवा-९,दि.०७.०७.२०२२तसेच अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९... सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या htto://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१४१७०५४३५७०२ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2022.07.14 17:08:24 +05'30' 


(डॉ.सुग्रिव सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः AMIS ०0६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 


A) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा / परिषद, विधान भवन, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रालय, मुंबई महालेखापाल, 
ळेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई 

८. महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 

९. सह सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 

११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

१२. सर व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे 

१३. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्प, पुणे 

१४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई ३२ . 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१६. निवासी लेखापरिक्षण अधिकारी, मुंबई, 

१७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१८.उप सचिव, वित्त विभाग ( व्यय -२/ आपुक), FATS, मुंबई - Yoo 032. 

१९. उप सचिव, नियोजन विभाग ( का -१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 

20, अवर सचिव (१७- स) / कक्ष अधिकारी ( रोखशाखा), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवडनस्ती २१-स) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०0६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 


(शासन निर्णय क्र. APIS ०६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स,दिनांक १४ जुलै, २०२२ सोबतचे) 


विवरणपत्र अ 


महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी ४४ व प्रकल्प अंमळबजावणी 
कक्षासाठी ७२ अशी एकूण ११६ पदे प्रतिनियुक्तीने अथवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबतचा तपशील 


अ. क्र. पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / एकत्रित | मंजूर | मंजूर पदांची विगतवारी 
वेतन पदांची | अतिरिक्त | बाह्यस्रोत 
संख्या | पदभार/ | weiter 
प्रतिनियुक्ती | कंत्राटी 
Le २ 3 a 4 द 
१ प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (पीएमयू) 
१ प्रकल्प संचालक, अतिरिक्‍त पदभार (संवर्ग एस-२३ १ १ शि 
पद - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, रू.५६,१००- 
सहकार विभाग गट - अ तथा १,७७,५०० 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन 
मंडळ, पुणे) 
२ अति. प्रकल्प संचालक, (संवर्ग पद | एस-२० रू.५६,१००- १ १ | 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सहकार १,७७,५०० 
विभाग गट - ओ 
3 उपप्रकल्प संचालक, Capacity Building | एस-२० रू.५६,१००- q q शि 
(संवर्ग पद, उपसंचालक, कृषि विभाग १७७५०० 
गट -31) 
उपप्रकल्प संचालक, Financial Support | एस-२० रू.५६१००- १ q -_ 
(संवर्ग पद, सहा. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र १,७७,५०० 
राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे) 
उप प्रकल्प संचालक, Finance & | एस-२० रू.५६१००- १ q a 
Accounts (संवर्ग पद, सहाय्यक संचालक, १७७५०० 
वित्त विभाग गट - 3 
४  । प्रकल्प अधिकारी Capacity Building | एस-१७ रू.४७,६००- | १ १ ति 
(महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ / १,५१,१०० 
एनआयपीएचटी तील व्यवस्थापक 
संवर्गातील पद) 
प्रकल्प अधिकारी Agribusiness (HERTS | एस-१७ रू.४७६००- १ १ । 
राज्य कृषि पणन मंडळातील व्यवस्थापक १५११०० 
संवर्गातील पद) 
प्रकल्प अधिकारी Admin/HR (महाराष्ट्र | एस-१७ रू.४७,६००- | १ १ शि 
राज्य कृषि पणन मंडळातील व्यवस्थापक १,५१,१०० 
संवर्गातील पद) 
प्रकल्प अधिकारी Civil HERTS राज्य | एस-१७२ू.४७,६००- | १ १ शि 
कृषि पणन मंडळातील व्यवस्थापक १,५१,१०० 
संवर्गातील पद / इतर शासकीय विभाग/ 
एजन्सीमार्फत) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः AMIS ०0६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 


प्रकल्प अधिकारी Coordination (महाराष्ट्र | एस-१७ रू.४७,६००- | १ १ | 
राज्य कृषि पणन मंडळातील व्यवस्थापक १,५१,१०० 
संवर्गातील पद) 
प्रकल्प अधिकारी(॥॥&०0181108)) रू.१,५०,००० पर्यंत १ (=| q 
(एजन्सीमार्फत) (एकत्रित वेतन) 
प्रकल्प अधिकारी Matching Grant | एस-१७ २.४७,६००- q q शि 
(महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ / १,५१,१०० 
एनआयपीएचटी तील व्यवस्थापक 
संवर्गातील पद) 
प्रकल्प अधिकारी (FIL) (एजन्सीमार्फत) रू.१,५०,००० पर्यंत १ ॥ | १ 
(एकत्रित वेतन) 
प्रकल्प अधिकारी Account and Audit | एस-१६ रू.४४,९००- | १ १ र 
(संवर्ग पद, लेखाअधिकारी वित्त विभाग, १,४२,४०० 
गट-बो 
प्रकल्प अधिकारी Finance एस-१६ रू.४४,९००- | १ १ चि 
(संवर्ग पद, लेखाअधिकारी वित्त विभाग, १,४२,४०० 
गट-बो 
प्रकल्प अधिकारी Procurement (महाराष्ट्र | एस-१७ रू.४७,६००- q q शि 
राज्य कृषि पणन मंडळातील व्यवस्थापक १,५१,१०० 
संवर्गातील पद / इतर शासकीय विभाग/ 
एजन्सीमार्फत) 
प्रकल्प अधिकारी Gender & Social रू.८०,००० पर्यंत | | णि 
(महिला अर्थिक विकास महामंडळ) (एकत्रित वेतन) 
4 प्रोक्युअरमेट स्पेशालिस्ट (एजन्सीमार्फत) रू.१,५०,००० पर्यंत १ aa q 
(एकत्रित वेतन) 
६ आय.टी.एक्सपर्ट रू.१,००,००० पर्यंत १ 11 १ 
(एजन्सीमार्फत) (एकत्रित वेतन) 
७ | प्रकल्प सहाय्यक रू.४०,००० पर्यंत २० ०५ १५ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन | (एकत्रित वेतन) 
मंडळ, पुणे/ एनआयपीएचटी/ शासकीय 
विभाग/ संस्था / एजन्सीमार्फत) 
८ मेसेजर/शिपाई (महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन | रू.२५,००० पर्यंत 4 q g 
मंडळ, पुणे/ एजन्सीमार्फत) (एकत्रित वेतन) 
एकूण ४४ २१ २३ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः AMIS ०६२१/प्र.क्र.१०८/२१-स, 


अ. क्र. पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / | मंजूर | मंजूर पदांपैकी नियुक्ती 
एकत्रित वेतन | पदांची | करावयाची पदे 
संख्या | अतिरिक्त | serena 
पदभार/ | एजन्सीद्वारे 
प्रतिनियुक्ती | कंत्राटी 
१ २ 3 8 षु ग 
2) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (पीआययू) 
१ | विभागीय उप प्रकल्प संचालक, अतिरिक्त | एस-२० ८ ८ ति 
पदभार (विभागीय उपसरव्यवस्थापक, | रू.५६,१००- 
विभागीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कृषि | १,७७,५०० 
पणन मंडळ) 
2 | विभागीय प्रकल्प अधिकारी (संवर्ग पद, | एस-२० ८ 4 3 
सहा. सरव्यवस्थापक/ व्यवस्थापक, | रू.५६,१००- 
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ/ | १,७७,५०० 
एजन्सीमार्फत) 
३ | प्रकल्पअधिकारी infrastructure (कृषि एस-१३ ८ ८ शि 
पणन मंडळातील व्यवस्थापक संवर्ग, | रू.३५,४००- 
कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य कृषि | १,१२,४०० 
पणन मंडळ) 
४ | अँग्रीबिझनेस एक्सपर्ट Capacity Building | रू.१,००,००० ८ शि ८ 
(व्यवस्थापक संवर्ग, महाराष्ट्र राज्य कृषि पर्यंत 
पणन मंडळ, पुणे/ एजन्सीमार्फत) (एकत्रित 
वेतन) 
५ | अँग्रीबिझनेस एक्सपर्ट Financial Support | रू. ९६,६३० ८ शि ८ 
(PISC - सल्लागार संस्थेमार्फत) पर्यंत 
(एकत्रित वेतन) 
६ | सोशल एन्ड vex ऑफिसर (महिला | रू. go,000] ८ ८ 
अर्थिक विकास महामंडळ) पर्यंत 
(एकत्रित वेतन) 
७ | विभागीय प्रकल्प सहाय्यक (संवर्ग पद, | रू.४०,००० १६ ८ ८ 
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे/ पर्यंत 
एनआयपीएचटी/ एजन्सीमार्फत) 
८ | मैसेजर/शिपाई (एजन्सीमार्फत) रू.२५,००० ८ शकी ८ 
पर्यंत 
एकूण ७२ २७ ३५ 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2022.07.14 17:08:45 +05'30' 


(डॉ.सुग्रिव सं. धपाटे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


